विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व 
a+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना 
वीजदरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेण्याकरिता मंत्रिमंडळ सुधारित 
उपसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्रमांक: सं.क्र.-२०२२/प्र.क्र.११०/ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०७ जूले, २०२३. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५, दि. ०४ जून, २०१६. 
(२) शासन निर्णय संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८४/ऊर्जा-५, दि.०८ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय : 

दि.२४ मे, २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व 
डी- क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर 
धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. तद्नंतर संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.(२) नुसार विचार करण्यात येऊन 
खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ सुधारित उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) ल अध्यक्ष 
२. मा.मंत्री (वित्त) = सदस्य 
३. मा.श्री.सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री (वने) जि सदस्य 
४. मा.श्री.उदय सामंत, मंत्री (उद्योग) च सदस्य 
५. मा.श्री.अतुल सावे, मंत्री (सहकार) - सदस्य 


२. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व Sh क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या 
वीजदर सवलतीची कार्यपध्दती व अनुज्ञेयतेसह विभागाच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार सदर 
समितीस राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७०७१७११२६९८१० असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BHARAT LS aan ; 
ATMARAM PATIL : ° 


(भरत पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय HATH: २०२२/प्र.क्र.११०/ऊर्जा-५ 


४. मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधान भवन, मुंबई-३२ 
९. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या, प्रकाशहगड, वांद्रे, मुंबई-५१. 
१३. सर्व कार्यासने (ऊर्जा), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती (ऊर्जा-५ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


